एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-१ 
(सीपीटीपी-१) अंतर्गत प्रशिक्षण घेतलेल्या 
सहायक विक्रीकर आयुक्‍त (सहायक राज्यकर 
आयुक्त), गट-अ यांचा परिविक्षा कालावधी 
समाप्त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
कार्यालयीन आदेश क्रमांक -टिआरएन-०४१८/प्र.क्र.१९/सीपीटीपी-अ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक-१३.११.२०२० 


वाचा :-१.सामान्य प्रशासन विभाग,ञासन निर्णय क्र.टिआरएन-२०१३/प्र.क्र.८४/१३/१८-ब, 
दि.२०/०१/२०१४. 
२.सामान्य प्रशासन विभाग,शासन निर्णय क्र.टिआरएन-०५१४/प्र.क्र.१०/१८-ब, 
दि.२७/०६/२०१४. 
३.सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यालयीन आदेश,क्र.टिआरएन०७१४/प्र.क्र.१००/ १५/ 
१८-ब, दि. ३१.०७.२०१५. 
४.सामान्य प्रशासन विभाग,शासन निर्णय क्र.-परिवी-२७१५/प्र.क्र३०२/आठ, 
दि.२९/०२/२०१६. 


कार्यालयीन आदेशा 


राज्ससेवा परीक्षा-२०१३ अन्वये शिफारस झालेल्या व दिनांक २७/०६/२०१४ च्या 
कार्यालयीन आदेशान्वये परिविक्षाधीन सहायक विक्रिकर आयुक्त (गट-अ) या पदावर नियुक्‍ती 
देण्यात आलेल्या उमेदवारांचा एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम (सीपीटीपी-१) दिनांक 
०९/०६/२०१४ ते दिनांक ३०/०६/२०१६ या कालावधीत पूर्ण झाला आहे. सदर सीपीटीपी-१ 
मधील खालील विवरणपत्रातील उमेदवारांनी प्रशिक्षण समाधानकारकरित्या पूर्ण केले असल्याने 
त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्र. ५ मध्ये दर्शविलेल्या दिनांकाला त्यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त 
करून त्यांची सेवा यापुढे चाळू ठेवण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


सहायक राज्यकर उमेदवाराने परिविक्षा कालावधी 
अ.क्र उमेदवाराचे नाव आयुक्त या पदावर 'उपभोगलेल्या ।समाप्तीचा दिनांक 
नियुक्तीचा दिनांक ।रजा (दिवस) 


ia 2 3 8 धु 


चि श्री.ळवटे संतोष रामचंद्र ०९/०६/२०१४ (म.पू) निरंक ।३०/०६/२०१६ (म.नं.) 


२ |श्री.राऊत श्रीनिवास एकनाथ |०९/०६/२०१४ (म.पू) निरंक |।३०/०६/२०१६ A) 


३ | Sham संदिप वसंतराव ०९/०६/२०१४ (म.पू) निरंक |।३०/०६/२०१६ (म.नं.) 


४ श्री.वाघमोडे सचिन आनंदराव |०९/०६/२०१४ (म.पू) निरंक ।३०/०६/२०१६ A) 


५ श्री. डोंगरदिवे अरविंद अरूण |०९/०६/२०१४ (म.पू) निरंक ।३०/०६/२०१६ A) 


कार्यालयीन seal क्रमांकः टिआरएन-०४१८/प्र.क्र.१९/सीपीटीपी-अ 


६ | Maer अनिल विक्रम ०९/०६/२०१४ (म.पू) निरंक — | 30/08/2098 (म.नं.) 


७ श्री.बागूल चंद्रशेखर परशराम |०९/०६/२०१४ (म.पू) निरंक ।३०/०६/२०१६ (म.नं.) 


८ _श्रीम.वैष्णयव भारती सीताराम ।०९/०६/२०१४ (म.पू) निरंक ।३०/०६/२०१६ (AA) 


सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, दि. २९/०२/२०१६ अन्वये “परिविक्षाधीन 
उमेदवारांना शासकीय सेवेत रुजू झाल्यानंतर पहिली वेतनवाढ त्यांचा एक वर्षाचा कालावधी 
पूर्ण झाल्यावर देण्यात यावी व त्यानंतरची वेतनवाढ त्यांनी परिविक्षा कालावधी 
समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्यावर देण्यात यावी”, अशी तरतूद आहे. त्यानुसार उपरोक्त 
उमेदवारांना पहिली वेतनवाढ दि. ३१/०७/२०१५ रोजी देण्यात आलेली आहे. आता त्यांनी 
परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केला असल्याने त्यांची दुसरी व त्यापुढील देय 
वेतनवाढी देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर BWA आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०१११३१४२५५८४४०७ 
असा आहे. सदर आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by Arati Shank: 
RNMENT OF MAHARASHTRA, ou=General 1 
pe 


Arati Shankar. #sssecncass 


1fc364dffF846f642dfab658686696ef7 0ff08b 10 


Desai Src ors 
(आरती देसाई) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
सबंधित उमेदवार (ईमेलद्वारे) 
प्रत, 
१. सह सचिव/ उप सचिव, (आस्था-सहायक विक्रीकर आयुक्‍त, गट-अ), वित्त विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई 

२. राज्यकर उपायुक्त (प्रशिक्षण) यांचे कार्यालय, वस्तु व सेवा कर भवन, जुनी इमारत, ७ 
वा मजला, सी विंग, माझगांव, मुंबई-४०००१० 

३. महासंचालक, यठावंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे 

४. महालेखापाल, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर 

५. संबंधित उमेदवारांची वैयक्तिक नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


